महाराष्ट्र वन भूषण पुरस्कार सन २०२४ 
जाहीर करणेबाबत. 


महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:-एफडीएम -२०२४/प्र.क्र.०६/फ-२ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- २७ फेब्रुवारी, २०२४. 


वाचा : १) शासन निर्णय क्रमांक:-एफडीएम -२०२४/प्र.क्र.०६/फ-२, दि.०५.०२.२०२४. 
२) शासन निर्णय क्रमांक:-एफडीएम -२०२४/प्र.क्र.०६/फ-२, दि.०८.०२.२०२४. 
३) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र क्र.अप्रमुवसं 
(असनिवि)/वेवा/स्विस/२०२३-२४/१३१, दि.१६.०२.२०२४ 
४) दि.१६.०२.२०२४ रोजीच्या महाराष्ट्र वन भूषण पुरस्कार “निवड समिती” चे इतिवृत्त . 


प्रस्तावना :- 


महाराष्ट्र राज्यामध्ये वन, वानिकी तसेच वन्यजीव संवर्धन क्षेत्रामध्ये उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या 
व्यक्‍तींना “महाराष्ट्र वनभूषण पुरस्कार” प्रदान करुन सन्मानित करण्याबाबतचा निर्णय “वाचा” क्र.१ येथील 
दि.०५.०२.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये शासनाने घेतला आहे. त्यानुसार सन २०२४ चा “महाराष्ट्र 
वनभूषण पुरस्कार” प्रदान करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


सन २०२४ चा “महाराष्ट्र वनभूषण पुरस्कार” श्री.चैत्राम पवार, रा.बारीपाडा, ता.साक्री, जि.धुळे यांना 
या शासन निर्णयान्वये जाहीर करण्यात येत आहे. 


२. महाराष्ट्र वनभूषण पुरस्काराचे स्वरुप रु.२० लक्ष (रु. वीस लक्ष), सन्मानचिन्ह व मानपत्र असे आहे. 


2; सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०२२७११३१२५१७१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
VEN U G O PAL REDDY A AND FOREST 


20=97575b20152cd7d6140b21e873943cf8e0b594f98f7d940a604a875057f9a5 
postalCode=400032, 


5, 

INumber=ADC5 18D1EC700B3AD7386666A2EAA0C03E0791 D886CF553BBCC78 
19653DDCF29, cn=VENUGOPAL REDDY BOLLAVARAI 
D 


2024.02.27 11:40:36 +05'30' 


(बी.वेणुगोपाल रेडी) 
प्रधान सचिव (वने) 


प्रत :- 


१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 


२. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांकः एफडीएम -२०२४/प्र.क्र.०६/फ-२ 


३. मा. उपमुख्यमंत्री (गृह), महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


४. मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन), महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


५. मा.मंत्री (वने), यांचे खाजगी सचिव मंत्रालय, मुंबई 


६. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 


७. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

८. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (सर्व) 

९. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), म.रा.नागपूर 

१०.अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (सर्व) 

११.मुख्य वनसंरक्षक (प्रा.) सर्व 

१२.महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 

१३.संचालक लेखा व कोषागारे, मुंबई. 

१४. कुलगुरु, डॉ. पंजाबराव देशमूख कृषि विद्यापीठ, अकोला 

१५. शोध व छाननी समिती आणि निवड समितीवरील संबंधित सदस्य. 

१६. श्री.चैत्राम पवार, रा.बारीपाडा, ता.साक्री, जि.धुळे (प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, 
नागपूर यांचेमार्फत) 

१७. ब-१ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१८. निवडनस्ती, फ-२ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


